ग्रामीण रुग्णालय जिंतूर,जि.परभणी येथील ट्रामा 
केअर सेंटर मधील वैद्यकीय अधिकारी/कर्मचारी 
निवासस्थान बांधकामाचे अंदाजपत्रकास व 
आराखडयास प्रश्ञासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२१/ प्र.क्र.२०८/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : ११ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/कक्ष- 
३/टे-६/जिरुबीडनिवादुरुस्ती/९८-९९/१८, दि.०४.०१.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

ग्रामीण रुग्णालय जिंतूर, जि.परभणी येथील ट्रामा केअर सेंटर मधील वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी 
यांचे निवासस्थान बांधकामाचे अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता,सा.बां.विभाग, परभणी यांनी तयार केले 
असून ते सन २०१९-२० च्या दरसूचीवर अधारित रु. ४३२.८६ लक्ष इतक्या किंमतीचे अंदाजपत्रक व 
आराखडा सहायक अभियंता (श्रेणी १) सा.बां.विभाग जिंतूर, कार्यकारी अभियंता सा.बां.विभाग, परभणी 
तसेच वैद्यकीय अधिक्षक वर्ग -१,ग्रामीण रुग्णालय, जिंतूर यांनी प्रमाणित केले आहे. अंदाजपत्रक व 
आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या झासन निर्णयान्वये, ग्रामीण रुग्णालय forge, जि.परभणी येथील ट्रामा केअर सेंटर मधील 
वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी यांचे निवासस्थान बांधकाम करिता सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये 
दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे बांधकामाचे रु. ४३२.८६ इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास खालील प्रमाणे 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


२. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत 
आहे. 
अटी व शर्ती :- 


१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच, विस्तृत नकाझास वास्तुविशारदांकडून 
मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

२) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.२०८ / आरोग्य-४ 


३) 


8) 


4) 


8) 


Go 


३. 


नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या 
निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 
कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजूरी घेणे आवश्‍यक राहील. 
सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व कामांसाठी 
एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 
क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची किंमत 
वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आव्यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या त्या-त्या 
भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 
सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 
तांत्रिक दृष्टया मान्यता करीता असताना आरोग्य खात्याच्या त्या-त्या आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप 
संचालकांच्या सहमतीने तरतूदी अंतिम करण्यात याव्यात. 
प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी.तसेच काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पुर्तता करुन घ्यावी. 
नियोजन विभागाच्या दि.११.०६.२०१८ च्या शासन निर्णयामधील सुत्रानुसार नवीन बाधकाम हाती 
घेण्यासाठी निधी उपलब्ध झाल्यानंतर काम हाती घेण्यात येईल. 


) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दि. १७/०१/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या Yate सुचना 


क्र. १ नुसार सदर इमारतीचे बांधकाम करतांना फायरसेफ्टी नॉर्म्सनुसार रुग्णालयातील इमारतीचे 
Planning National Building Code Vol-9 मधील पार्ट -४ फायर अन्ड सेफ्टीनुसार केलेले 
असल्याबात खातरजमा करावी. त्यानुसार अंदाजपत्रक व नकाशे संबंधित मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ व मुख्य 
अभियंता (स्थापत्य /विद्युत) यांचेकडून तपासून घेण आवश्‍यक आहे. 


सदर बांधकामांवरील खर्च “लेखाशिर्ष - ४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील 


भांडवली खर्च, ०२ - ग्रामीण आरोग्य सेवा, (वैद्यकीय सहाय),११०-रुग्णालये व दवाखाने, ०४ सार्वजनिक 
आरोग्य,१०४ सामुहिक आरोग्य केंद्र (००)(०१) मोठी बांधकामे - (४२१० ०३९१), ५३ - मोठी बांधकामे" या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


8. 


सदर IN निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३१८/इमा-२, 


दि.२०.०६.२०१८ अन्वये दर्शविलेल्या सहमतीनुसार आणि वित्त विभागाच्या an. क्र.विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग- 


पाच मधील अनुक्रमांक १ परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.२०८ / आरोग्य-४ 


दघ. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०१२५१०५८५१९४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI 
F F p ) Ki 
D A K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtr. 
2.5.4.20=40fdba39a26dd429d5be80f9cd769 
98906ed5012a776fbe5072661d97¢2c56c9, 
pseu BF4C0C742439A64408C0621C 
D1FF33CD1AD8C6B9, 


serialNumber=C351F74FB3439ACA7 1466FC 
FBB2509C3310AE753E39SA89FFA7C6E3887 
BOAADF, DEEPAK NIVARTTI (६५०१६ 


2022.02.11 15:59:49 +05'30' 


(दी. नि. केंद्रे) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, आरोग्य सेवा-१, संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-२, मध्यवर्ती इमारत, पहिला मजला, पुणे-१. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

४. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (औरंगाबाद मंडळ), औरंगाबाद 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी 

८. जिल्हा aed चिकित्सक, परभणी 

९. महालेखापाल,(लेखा व लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
१०.वित्त विभाग (कार्यासन-विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ३पैकी३ 


” Soe ar” 


a: CONSTRUCTION OF TYPE-IV QUARTERS FOR MEDICAL OFFCERS OF GOVERNMENT Ruyray: > 
1.५ HOSPITAL. 1॥1911:1२. AT, JINTUR, TALUBKA, JINTUR. DEST RICT.PARBHANI. 


1 
| STANDA STANDARD ANNEXURE FOR A.A. ESTIMATE ANNEXURE FOR A.A. ESTIMATE 
| 


RECAPULATION SHEET 


°-° paca. . JMS Norms (Unit Rate Rs. Per ‘os र ¢ 
1 Particulars of Seope orms (Unit Rate Rs. Per Cost (Rs.) Component 


| No. {Ay Essential Incmas (Gommpowemgg trum, cic.) ७6 Total” ete.) Wise Total 
| (१) Essential Items (Components) 
{ 1 Total Building Proper (Builtup Area Sqm) Total Building Proper (Builtup Area Sqm) As per Abst 
Scope व 
iii) Type 1V Quarter 199.00 Per Sqm 32300.00 २२७. 6427700.00 
First Floor 163.03 Per Sqm 25800.00 Rs. 4206174.00 
Second Floor 163.03 Per Sqm 25800.00 Rs. 4206174.00 
Third Floor 163.03 Per Sqm 25800.00 १२६. 4206174.00 
Fourth Floor 163.03 Per Sqm TOS Fer Sqm __25800.00_ (७. 4206174.00 | २१5. 4206174.00 
a SUB TOTAL RAK) 85112 Sqm ER. 2325239600 851.12 Sqm Rs.  23252396.00 
९ 
af Sina b) Fuel gas Pipeline Rs. 0.00 
c) Bio Digester Rs. 0.00 
d) Rain water Harvesting 851.12 Per Sqm 700.00 Rs. 595784.00 
e) Solar Roof Top ; Rs. 0.00 
f) Ramp For Handicaps Rs. 30000.00 
g) Furniture =o. Nh Per Sqm 5000.00 Rs. 0.00 0.00 Per Sqm 5000.00 Rs. 0.00 
SUB TOTAL (bt+ct+d+e+ft+g) ——eee RS. 5784.00 645784.00 
2 Water supply and sanitation SDN ZZ. cee TOTAL (2) 5% iS Of (a) ३. 1162620.00 — (a) Rs. 1162620.00 
3 Electrification 
(a) External 6% on (a) Rs. 1395 144.00 
(b) Internal 5% on (a) Rs. 1162620.00 
Fire Fighting Arrangements ete. 4% on (a) ———s Soon (a) RS. _930096.00_ 930096.00 
SUB TOTAL (3) oe R348 7860.00 3487860.00 
TT ._u S$ OS. 5 48'7860.00 
SS ee TOTAL (A)= (1)+(2)+(3) Rs. _28548660.00 
(B) Miscellaneous Items 
Ou i Compound wall with gate As per RA 90.00 Per Rmt. 10500.00 Rs. 945000.00 
ii Internal roads As per RA 20.00 Per Rmt. 10400.00 Rs. 208000.00 
iii Development of Ground 0.00 Per Sqm. 600.00 Rs. 0.00 
iv Parking Rs. 0.00 
v_ Retaining Wall Rs. 0.00 
vi LandScaping z Rs. 0.00 
vii Soil Investigations & Detailed Survey, architec services 2.50 % on (a) Rs. 581310.00 


viii CC Drains & CD works —<eeaa——=a—rm' v= $70.00 PerRmt___ 6600.00 Rs. 462000.00 _ Per Rmt. 6600.00 Rs. 462000.00 
—_————. — SUB TOTAL (B) ७. 2196310.00_ TOTAL (B) Rs. — 2196310.00 
a_i ae) ae कक (1)+(2)+(3)+(B) Rs. 30744970.00 
(C) OPTIONAL ITMES 


1 Underground Water Tank for Rainwater Harvesting 0007200 Underground Water Tank for Rainwater Harvesting Rs.  500000.00 
2 Water mains , Storage & pump house , Borewell etc 0.00 PerNo.. Rs. 0.00 
3 Air conditioning Rs. 0.00 
4 Lifts Rs. 0.00 
5 External Toilets Rs. 0.00 
6 AB room, Area Lighting.Pumps, Genrater Rs. 0.00 
7 CCTV aa 00 PerNo___200000.00 २७. 200000.00 _ Per No 200000.00 Rs. 200000.00 


a SUBTOTAL (C) Rs. 700000.00 _ TOTAL (C) Rs. 700000.00 
CC"... OP ROEOT CE - oeEe—E—E TT $$ FROSECE COST (P)=(AHBY(C) Rs. _-31444970.00__ (P) = (A)+(B)+ (C ) Rs. _31444970.00 
७) PROVISIONS PROVISIONS 


eed gee क क आका tiie वर्गं-'& 


| = aa... °°” येचा ee त्ताहां rs Norms (Unit Rate Rs. Per Cost (Rs.) Component 
1 ' “झरी . articulars of Scope ; nh Sameterftcumsumy ete) Wine Total a 
| | # No. MEATS OL SEO] Sqmt/meter/Lumsum, ete.) Wise Potal 


i) Add for Contingencies 4% on (a) Rs. 930096.00 
ii) Green Building 3% on (a) Rs. 1162620.00 
iii) GST 12% on (P) Rs. 3773396.00 
iv) Price Escalation 10% on (P) Rs. 3144497.00 
४) Muncipal Council Charg 4% on (P) २६. 1257799.00 
vi) Centage Charges 3% on (P) Rs. 1372249.00 


SUB TOTAL (D) ३. _11840657.00_ ee Ee eee Rs. __11840657.00 


OT, PROJECT COST (TPC) (A+B+C+D) ७७. 43285627.00__ 
Say Rs Lakhs RS 129 Rs. Lakhs Rs. 432.86 


Plinth Area Rates for 


i) Building Proper Cost 3२९६. 27319.76 /Sqm 
ii) Electrical Work =Rs. 4097.97 /Sqm 
iii) Water Supply च २३. 1365.99 /Sqm 
iv) For i) + ii) + iii) =Rs.  33542.46 /Sqm 
४) Total Project Cost= TPC/Area (a) =Rs.  30857.26 / Sqm 


= 
= 


a oe in 171) 
P.W.Sub-Divn,Jintur 


Pp 


Ass ale 


-W. Division, Parbhani 


Supritending Engince eset iN णी Cheif Engineer, 
P.W. Circle, Nanded x W. Region, Aurangabad 
+ Public Werks Circles 
“Si NANDED, 2" 


Ky 


शेद्यकिय अधिक्षक वगं-१ 
sig रुग्णालय, fage 


Rs 
In 


Technically Approved For 


132, 5५, 62 7/7 SS, 62 
Words Four Crore ८€॥0/7/९ hj 


P.W. Region, Aurangabad. 


